मागणी क्र.व्ही-२ (अनिवार्य) प्रधान लेखाशीर्ष 
२४२५ सहकार, सन २०२१-२२ मधील 
तरतूरदीचे पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२२/प्र.क्र.(१५/२०२२)/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३१ मार्च, २०२२ 


शासन निर्णय 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही-२, “२४२५ सहकार” 
या प्रधान HTS RATA सन २०२१-२२ मधील अनिवार्य तरतूदींमधून पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता 
देण्याचे प्रस्तावित आहे. 

सन २०२१-२२ अंतर्गत मागणी क्रंमाक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष “*२४२५-सहकार” (अनिवार्य) 
मधील विभागीय व जिल्हा प्रशासन (अनिवायी, (२४२५००६७) 

११ देशांतर्गत प्रवासमधून रू.२०.०० लाख (अक्षरी वीस लाख फक्त) एवढी बचत सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार मागणी क्रंमाक व्ही-२, प्रधान ळेखाशीर्ष २४२५ सहकार, 
ळेखापरिक्षणासाठी कर्मचारीवर्ग, (अनिवार्य)(२४२५ ०२२७ 93 कार्यालयीन खर्च अंतर्गत सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविल्यानुसार या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून 
देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद 
१६२,१६३,१६४ अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व मा.अपर मुख्य सचिव 
(सहकार व पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०१०००१५६८७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचेराज्ययालयांच्याआदेशानुसारवनावाने, )ढ)3)णौढ)णफढई$ईइ73इढइ5इ53| शि] आ 
5 E E MA BABAN RAO oN cn: Seema BABANRAO JADHAV, C = IN, S 


(OVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 


J A D H AV (OOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री/राज्यमंत्री(लसहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)मंत्राळय,मुंबई,यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता निधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 
३. मा. विरोधी पक्षनेता निधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 
४. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
५. आयुक्त ,सहकार आयुक्तालय, पुणे. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) -१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा) -२,नागपुर 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२२/प्र.क्र.(१५/२०२२)/१७स 


८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०. उप सचिव (२२स)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. कार्यासन अधिकारी (२२स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय,मुंबई-३२. 
१४. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ब्रिबरणपत्र-१९ 


०२२ 
मागणी क्रमांक व्ही-२, प्रधान लेखाशीषं २४२५ सहकार,पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०२१-२२ (बजा) (-) बिवरणपत्र अनिवाय योजना 


बिबरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक-पुनर्बि-२३२२/(प्र.क्र.१५/२०२२)/१९७स/दि.३१.०३.२०२२ 
मागणी क्रमांक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष २४२५ सहकार,पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०२९-२२ (अधिक) (+) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


